केंद्र पुरस्कृत योजना सन २०२३-२४ 

“aq व हत्ती प्रकल्प” या केंद्र पुरस्कृत 
योजनेंतर्गत कोल्हापूर वन  वृत्तातील 
वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने 
करावयाच्या उपाययोजनांकरीता निधी वितरीत 
करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र. डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र.३०१/भाग-१/फ-१ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०००३२. 
दिनांक : २८ नोव्हेंबर, २०२३. 
वाचा :- 
१. वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, 
दिनांक १२.०४.२०२३. 
२. केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. ४- 
१(५८)/२०२३-पीटी व ई, दि. २९.०९.२०२३. 
३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प नियोजन व विकास) महाराष्ट्र राज्य, नागपुर यांचे 
पत्र क्र. कक्ष-१/सी/यो/प्र. क्र. १०/७०/१८२/२०२३-२४, दि.१७.१०.२०२३. 
४. सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी-२०२३/प्र.क्र.६१/ 
अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक २०.११.२०२३. 
प्रस्तावना :- 


सन २०२३-२४ मध्ये केंद्र शासनाने संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये “Ae व हत्ती प्रकल्प” या 
योजनेअंतर्गत कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या 
उपाययोजनांकरीता सर्वसाधारण घटक व अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत रु. १८४.४ लक्ष रक्कमेचा 
वार्षिक प्रर्वतन अहवाल मंजूर केला असून रु. २७.६८१ लक्ष चा प्रथम हप्ता मंजूर केला आहे. त्या अनुरुप 
सर्वसाधारण घटक व अनुसुचित जाती उपयोजनाअंतर्गत राज्य हिस्सा रु. १८.४५४ लक्ष वितरीत करणे 
अपेक्षित आहे. 


शासन निर्णय :- 


सदर शासन निर्णयान्वये “व्याघ्र व हत्ती प्रकल्प” या योजनेअंतर्गत कोल्हापूर वन वृत्तातील 
वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांकरीता अनुसुचित जाती 
उपयोजनअंतर्गत रु. २३.३५ लक्ष निधी संदर्भ क्रमांक २ च्या पत्रान्वये केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान 
बदल, मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी मान्यता दिलेल्या कार्यबाबींवर खर्च करण्याकरीता सदर योजनेच्या खाली 
नमुद केल्याप्रमाणे संबंधित SNA खात्यामध्ये वळती करुन खर्च करण्यास खालील अटींच्या अधीन राहून 
शासन मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र.३०१/भाग-१/फ-१ 


Centre Code and Scheme Project Tiger & Elephant (४१५१) 


Name - MH २५२ 
MH Code - MHNGooo0g9gZ38 
SNA Code -  ४०४७४०९१८८६ 


SNA Account No 

अ) हत्ती प्रकल्प या केद्र पुरस्कृत योजनेतर्गत कोल्हापूर वन वृत्तातील वन्यहत्तीमुळे होणाऱ्या 
नुकसानीच्या अनुषंगाने करावयाच्या उपाययोजनांकरीता होणारा खर्च ॥ केंद्र हिस्सा ६०% 
करीता रु. १४.०१ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय 
वनीकरण व वन्यजीवन ७८९, अनुसूचित जीतीसाठी विशोष घटक योजना (०१) अनुसूचित जाती 
घटक योजना, (०१)(०३) हत्ती प्रकल्प, (६०% केंद्र हिस्सा) (कार्यक्रम) (२४०६ ए८७३) ॥ त्या 
अनुरुप राज्य शासनाचा राज्य हिस्सा ४०% करीता रु. ९.३४ लक्ष लेखाशिर्ष क्र. २४०६ 
वनीकरण व वन्यजीवन, ०२, पर्यावरणीय वनीकरण व वन्यजीवन ७८९, अनुसूचित जीतीसाठी 
विशेष घटक योजना (०१) अनुसूचित जाती घटक योजना, (०१)(०४) व्याघ्र प्रकल्प, (४० % राज्य 
हिस्सा) (कार्यक्रम) (२४०६ ए८८२) सन २०२३-२४ मध्ये अर्थसंकल्पित वितरण प्रणालीद्वारे 
उपलब्ध होणा-या अनुदानातून खर्च करण्यात यावा. 


सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी PemMs प्रणालीद्वारे खर्च करण्यात यावा. 
त्याकरीता ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर) या ठदिष्टांतर्गत उपल्बध असलेल्या निधीचा 
विनीयोग करण्यात यावा. 


आ) 


= 
= 


इ) सदर शासन निर्णयान्वये वितरीत केलेला निधी केंद्र शासनाने संदर्भीय पत्रान्वये मान्यता 
दिलेल्या तपशीलवार कार्यबाबींवर व सदर कामांना सक्षम प्राधिका-याची प्रशासकीय व तांत्रिक 
मान्यता असल्याखेरीज रक्‍कम खर्ची टाकण्यात येऊ नये. 


3) वितरीत केळेला निधी केंद्र शासनाने दिलेल्या मान्यतेनुसार योजनेत विहीत केलेल्या मर्यादेत, 
प्रचलित नियमांच्या अधीन राहून व वित्त विभागाने वेळोवेळी विहीत केलेल्या मार्गदर्शक 
तत्त्वानुसार तसेच केंद्र शासनाने प्रस्तावात नमूद केलेल्या कार्यबाबींच्या अनुषंगाने खर्च 
करण्यात यावा. 


उ) प्रस्तावित असलेल्या मोठया बांधकामासाठी शासनाने दिलेल्या सूचना आणि विहीत केलेली 
कार्यपद्धती अनुसरण्याची जबाबदारी संबंधीत नियंत्रक/अंमलबजावणी अधिकारी यांची राहील. 


ऊ) वित्त विभागाने निर्गमित केलेल्या विविध मार्गदर्शन सूचनांचे व वित्त विभाग, शासन परिपत्रक 
अर्थसं-२०२३/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दिनांक १२.०४.२०२३ चे काटेकोर पालन करावे. 


२. सदर निधी नागपूर कोषागारातुन आहरीत करण्यात यावा व त्याकरीता Estate Officer, WAM 
मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर यांचे कार्यालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत 
आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः डब्ल्यूएलपी-१०.२३/प्र. क्र.३०१/भाग-१/फ-१ 


३. सदर are निर्णय सामजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक :- बीजीटी- 
२०२३/प्र.क्र.६१/ अर्थसंकल्प (विघयो), दिनांक 20.99.2023 व वित्त विभाग अनौपचारीक संदर्भ क्रमांक 
१०००/ व्यय-१४, दिनांक ०८.११.२०२३ ला अनुलक्षून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३११२९११२८११४२१९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by SIDDESH TUKARAM SAWARDEKAR 
DN: c=IN, o0=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=REVENUE 


SIDDESH TUKARAM ®t 
2.5.4.20=7dc40890d791d1b1e6bae88da52eabb63f1f3ab6258c7 


e318f8c37f3ae7c36f2, postalCode=400032, st=Maharashtra, 


serialNumber=57 12CE2D7A095C22E97EBB8F03C668B1 2EBA1DB 
S AW A R D E KA R ODD8E284883B7BD7FA74DA65D, cn=SIDDESH TUKARAM 

SAWARDEKAR 

Date: 2023.11.29 11:28:31 +05'30' 


(सिध्देशञ सावर्डेकर) 
विशेष कार्य अधिकारी 
महसूल व वन विभाग 


१. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वनबल प्रमुख), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

२. प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

३. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (अर्थसंकल्प, नियोजन व विकास), महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 
४. अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव), पश्चिम, मुंबई. 

५. मुख्य वनसंरक्षक (प्रादेशिक), कोल्हापूर. 

६. कोषागार अधिकारी, नागपूर. 

७. महालेखापाल-१/२ (लेखापरीक्षण /लेखा व अनुज्ञेयता) महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर. 
८. फ-१ कार्यासन, महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई - 32 (निवडनस्ती) 


KKKKKKK 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


